मे. मोरपेन लेबॉरेटरीज लि. - महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या 
(वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण 
(एम.पी.आय.डी.) अधिनियम १९९९ चे कलम ५ 
अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या नेमणूकीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-२० १४/प्र.क्र.५११/ 'पोल-११ 
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई-५ 
तारीख: १७ एप्रिल, २०१४ 


प्रस्तावना : 

आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई यांच्याकडील मे. मोरपेन लेबॉरेटरीज लि., या कंपनी विरूध्द कॉ. 
गुन्हा.रजि. नंबर ९३ / २००३ भादंविस कलम ४०६, ४२०, ३४, सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय 
संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ चे कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखळ आहे. या 
गुन्हयातील मालमत्ता संरक्षीत करण्यासाठी व पुढील चौकशीसाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय 
संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ या कायद्यामधील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही होणे 
आव्यक आहे. तसेच सदर कायद्यातील कलम ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी 
दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य शासनाच्या अधिका-याची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक होणे 
आव्यक आहे. 

त्यामुळे सदर गुन्ह्यामध्ये उपरोक्त नमूद अधिनियमातील कलम ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही 
करणेकामी उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य शासनाच्या अधिका-याची सक्षम 
प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती होण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

मे. मोरपेन ळेबॉरेटरीज लि., या कंपनीविरुध्द दाखल आर्थिक गुन्हे शाखा, कॉ.गु.र.नं. ९३ / 
२००३ या गुन्हयांमध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, 
१९९९ चे कलम ५ अन्वये जप्ती आणलेल्या वित्तीय संस्थेच्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता तसेच 
या अधिनियमाची सर्व प्रयोजने पार पाडण्याकरीता उपजिल्हाधिकारी, (सं.गा.यो.) मुंबई उपनगर जिल्हा, 
यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय HATH: एमपीआय-२०१४/प्र.क्र.५११/पोल-११ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४१७१५३१५९८६२९ असा आहे. हा ATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam 
Hi Wagd 
PUNAM ७५ 
. Hiraman Wagde, C = IN, 
HiraMain Zcovernmenr or ° 
MAHARASHTRA, OU = 


Wagde ५५-५८ 


16:25:06 +05'30' 


पु. हि. वागदे 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, 

३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, 

५. उप जिल्हाधिकारी, (सं.गा.यो.) मुंबई उपनगर जिल्हा, 

६. वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, कक्ष - ७, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई, 
७. निवडनस्ती, पाल - 99. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


